कारागृह विभागातील स्वीय सहायक / प्रशासन 
अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकारी यांच्या 
सार्वत्रिक बदल्या, सन-२०२२. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-०३२२/प्र.क्र.६३/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मे २०२२. 


१. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, १२ मे, २००६. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचा प्रस्ताव दि.२२.०४.२०२२. 


शासन Seat :- 


गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागातील स्वीय सहायक/प्रशासन अधिकारी/रचना 
व कार्यपध्दती अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकारी यांच्या बदल्यांबाबत 
दि.२०.०५.२०२२ रोजी पार पडलेल्या नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने प्राप्त 
झालेली शासन मान्यता विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, १२ मे, २००६ च्या 
नियम ४(३), ४(४), ४(५) व ६ मधील तरतुदींनुसार खालील तक्त्यातील अधिकारी यांच्या स्तंभ ४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याच्या पदस्थापनेचे । बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 
(१) (2) (3) (४) 
|| श्री. अनिल डी. वाघ अपर पोलीस | पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात 
महासंचालक व | असल्याने मुदतवाढ देण्यात 


महानिरीक्षक, कारागृह व | येत आहे. 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र 


we, पुणे यांचे 
कार्यालय. 
Q श्री. दिलीप एस. मोरे अमरावती मध्यवर्ती | नागपूर मध्यवर्ती कारागृह. 


कारागृह. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०३२२/प्र.क्र.६३/तुरूंग-१ 


३ श्री. रविद्र व्ही. कोष्टी नाशिक रोड मध्यवर्ती | नंदुरबार जिल्हा कारागृह. 


कारागृह. 

४ | ait. नंदकिशोर व्ही. पाटील | नंदुरबार जिल्हा | नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह. 
कारागृह. 

५ | sit. अशोकव्ही. डेरे कारागृह कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह. 
उपमहानिरीक्षणालय, 
पश्चिम विभाग, पुणे. 

६ श्री. रविंद्र के. दिघे कोल्हापूर मध्यवर्ती | अपर कारागृह 
कारागृह. उपमहानिरीक्षणालय, पश्चिम 

विभाग, पुणे. 
७ श्री. संदीप ए. धसे कारागृह अपर पोलीस महासंचालक व 


उपमहानिरीक्षणालय, ।महानिरीक्षक, कारागृह व 
मध्य विभाग, औरंगाबाद. | सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे कार्यालय. सदर आदेशा 
श्रीअनिल द. वाघ यांचे 
पदोन्नती आदेश निर्गमित 
झाल्यानंतर अंमलात येतील. 
८. | श्री. यशवंत शि. सानप सिधुदुर्ग जिल्हा कारागृह. | कारागृह उपमहानिरीक्षणालय, 
मध्य विभाग, औरंगाबाद. 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून, उक्त अधिकारी यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरिता संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित स्वीय सहायक/ 
प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झाल्याचा अहवाल न चुकता शासनास सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२६१७११५८२४२९ असा आहे. सदरील 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ANIRUDDHA V ह ताल 


JEWLIKAR sachet ow 
(अनिरूध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०३२२/प्र.क्र.६३/तुरूंग-१ 


२. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. उप सचिव (तुरुंग), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व 
विभाग, नागपूर/पश्चिम विभाग, पुणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (संबंधित). 

. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. गृह राज्यमंत्री (हहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. संबंधित अधिकारी (मार्फत अपर पोळीस महासंचाकलक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१०. निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


one SG & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


